मुख्याधिकारी श्रेणी-३ संवर्गातून मुख्याधिकारी 
गट-ब संवर्गात समावेशनाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : एमसीओ-१२०९/६९/प्र.क्र. २०२/नवि-१४ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), चौथा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ३१ डिसेंबर, २०२१. 


संदर्भ:-नगर विकास विभाग,ज्ासन निर्णय क्र.एमसीओ १२०६/प्र.क्र.२३९/०६/नवि-१४, दि.१२.०४.२००७. 


शासन आदेशा:- 
संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.१२.०४.२००७ अन्वये मुख्याधिकारी संवर्गातील श्रेणी निहाय पदसंख्येची 

निश्चिती करून मुख्याधिकारी श्रेणी-३ ची पदे निरसित करण्यात आली होती. तथापि, तदवेळी सदर पदे निरसित 

केल्यानंतर श्रेणी-३ मधील कार्यरत मुख्याधिकारी यांच्या समावेशनाबाबत उल्लेख करण्यात आला नव्हता. 

२. मुख्याधिकारी श्रेणी-३ मधील अद्याप शासन सेवेत कार्यरत असणा-या व तदवेळी पात्र असणा-या खालील 

७ मुख्याधिका-यांचे मुख्याधिकारी गट-ब संवर्गातील मंजूर व रिक्‍त पदांवर दि.१२.०४.२००७ पासून समावेशन 

करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

अ. क्र. मुख्याधिका-यांचे नाव सद्यस्थितीत कार्यरत ठिकाण 

शि oe श्री.वेजय आनंदराव देवळीकर मुख्याधिकारी, पुलगांव नगरपरिषद, जि.वर्धा 

२. _  श्री.मनोहर विठ्ठलराव अकोटकर | मुख्याधिकारी, खामगांव नगरपरिषद, जि.बुलडाणा 

३. | श्री.सुधाकर लक्ष्मणराव पानझडे  । मुख्याधिकारी, चिखलदरा नगरपरिषद, जि.अमरावती 

8 


. | श्री.दिलीप विश्वनाथ मेनकर सहायक आयुक्‍त, नाशिक महानगरपालिका, नाशिक 
५. | श्री.गोपीचंद शिवलाल पवार मुख्याधिकारी, तेल्हारा नगरपरिषद, जि.अकोला 
६. । श्री.नानासाहेब विश्वनाथ महानवार | सहायक आयुक्‍त, सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर 
ST MOR दुलसिंग राठोड सहायक आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नागपूर 


३. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वेतन निश्चिती व अनुषंगिक बाबींसंदर्भात आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद 
प्रशासन संचालनालय यांच्या समन्वयाने संबंधित विभागीय आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक यांनी कराव्यात. तसेच 
त्याबाबत सदर मुख्याधिकारी उक्त कालावधीत कार्यरत असणाऱ्या नगरपरिषदा/ नगरपंचायतीमार्फत नियमोचीत 
पुर्तता करावी. 

छ. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०११३१७२७५९६२२५ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SACHIN DATTATRAY 
SAHASRABUDDHE aes 
(सचिन द.सहस्रबुध्दे 
शासनाचे अवर सचिव 


प्रति, 
१. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 


शासन आदेश क्रमांकः एमसीओ-१२०९/६९/प्र.क्र. २०२/नवि-१४ 


२. विभागीय आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक, नागपूर, अमरावती, नाशिक्र, पुणे. 
३. जिल्हाधिकारी, वर्धा, बुलडाणा, अमरावती, अकोला, नागपूर. 
४. आयुक्त, सोलापूर महानगरपालिका/नाशिक महानगरपालिका. 
५. सर्व संबंधीत मुख्याधिकारी. 
प्रतिलिपी, 
१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा.उप मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.मंत्री (नवि) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.राज्यमंत्री (नवि) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. प्रधान सचिव (नवि-१), (नवि-२) नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. सर्व सह / उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई. 
८. निवडनस्ती (नवि-१४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


